सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षासाठी विभागीय/ जिल्हा क्रीडा 
संकुलांना अनुदान वितरीत 
करणेबाबत- लेखाशिर्ष (२२०४- 
१८२७) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो- 
२००३/(प्र.क्र.११/०३)/क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो- 
२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 
३) राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक २३.०३.२०२२ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २३.०३.२०२२. 
५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ०९ जून, २०२२. 
६) राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक ०३.०२.२०२३ ची बैठक. 
७) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ०२ मार्च, २०२३. 
८) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.विजिक्रीसं/निमा/निवि/२२-२३/का- 
९/८४९६, दिनांक १६ मार्च, २०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरणांतर्गत संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्यामध्ये विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभारण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात 
आली आहे. या योजनेंतर्गत क्रीडा संकुलांच्या अनुदान मर्यादेबाबत संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २१ मार्च, 
२००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे विहित केलेल्या अनुदान मर्यादेमध्ये, संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक २३ मार्च, 
२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. राज्य क्रीडा विकास समितीच्या 
बैठकीत सुधारीत अनुदान मर्यादेनुसार नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व बांधकाम सुरु न 
झालेल्या विभागीय/जिल्हा क्रीडा संकुलांना अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान मर्यादेत तसेच, बांधकाम 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 


पूर्ण/अपूर्ण असलेल्या विभागीय/जिल्हा क्रीडा संकुलांना अनुदेय असलेल्या अनुदान मर्यादेमध्ये 


पुढीलप्रमाणे वाढ केलेली आहे:- 


(अ) नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व बांधकाम सुरु न झालेल्या विभागीय /जिल्हा क्रीडा 


संकुलांची अनुदान मर्यादा पुढीलप्रमाणे सुधारीत करणेत आलेली आहे:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार पूर्वीची अनुदान मर्यादा अनुज्ञेय सुधारीत अनुदान 
(रु.लाखात) मर्यादा (रु.लाखात) 

विभागीय क्रीडा संकुल रु. २४००.०० लक्ष रु.५०००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.२५००.०० लक्ष 


(ब) तसेच, सुधारीत अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता/सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


दिलेल्या/ बांधकाम पूर्ण झालेल्या/प्रगतीपथावर असलेल्या /अपूर्ण असलेल्या विभागीय/जिल्हा 


क्रीडा संकुलांची सुधारीत अनुदान मर्यादा पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात आली आहे:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार पूर्वीची अनुदान मर्यादा अनुज्ञेय सुधारीत अनुदान 
(रु.लाखात) मर्यादा (रु.लाखात) 

विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.३०००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु.८००.०० लक्ष रु.१५००.०० लक्ष 


वरीलप्रमाणे विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलाच्या अनुदान मर्यादेत वाढ करण्याच्या 
दिनांक २३ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ, ब व क अन्वये क्रीडा 
सुविधांबाबत "टाईप प्लॅन" विहित केलेला असून, परिशिष्ट-ड मध्ये त्यासंबंधीच्या अटी व शर्ती विहित 
करण्यात आलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय, दिनांक २६.०३.२००३ अन्वये राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना करण्यात 
आली असून, सदर समितीस विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावरील क्रीडा संकुलांना तांत्रिक, 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार राज्य क्रीडा विकास समितीने मान्यता 
दिलेल्या सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील ०३ जिल्हा क्रीडा संकुलांना, व परिशिष्ट-ब मधील १ विभागीय 
क्रीडा संकुलास अनुदान वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा 
व खेळ, (१६)(०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक 
क्रमांक २२०४-१८२७ या लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु.४५९७.६० लक्ष 
इतकी तरतूद वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्यामधून चाळू आर्थिक वर्षात यापूर्वी वितरीत केलेला 
रु.३२१८.३२ लक्ष निधी वजा जाता, वितरणाकरीता शिल्लक रु.१३७९.२८ लक्ष तरतूदीतून, सोबतच्या 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 

परिशिष्ट-अ मधील जिल्हा क्रीडा संकुलांना व परिशिष्ट-ब मधील विभागीय क्रीडा संकुलास एकूण 
रु.१३७९.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करुन, आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वरीलप्रमाणे मंजूर निधी खाळील अटी/शार्तीच्या अधिन राहून बांधकामाच्या प्रगतीनुसार 
वितरीत करण्यात यावा. 


१. आवश्यक तेथे संबंधित जिल्हा क्रीडा संकुलाचे बांधकाम आराखडे व सुधारीत 
अंदाजपत्रकास विहित प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेण्यात यावी. 

२. मंजूर निधी अटी/शर्तीच्या अधिन राहून व बांधकामाच्या प्रगतीनुसार वितरीत करण्यात 
यावा. 

३. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करण्यात यावा. शासन GANS 
बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


४. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ 
आदेडा/नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करुन, वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


५. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरीता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च 
करण्यात यावा. तसेच, निधीच्या विनियोगाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित काळावधीत 
सादर करण्यात यावे. 


३. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०२२-२३ करीता * मागणी क्र.ई-३, २२०४, 
क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (१६)(०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१८२७” या लेखाशीर्षाखालील सन २०२२-२३ साठी 
उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, परिपत्रक दिनांक १६.०३.२०२३ मधील तरतूदींच्या अधिन 
राहून उपरोक्त मंजूर निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. सदर झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मधील संबंधीत क्रीडा 
संकुलाच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेली रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता संबंधीत 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी/ उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा/ लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा 
संचाळनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५३/१४७१, दिनांक 
२७.०३.२०२३ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१०/व्यय-५, दिनांक 30.03.2023 अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 
is सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०३३१११५०२११८२१ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


RAN S | N G DN: CN = RANSING ANANDRAO DERE, C = IN, 


eee 
ANANDRAO DERE sso care 
(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

७. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १/ २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / 2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१२. संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१४. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१६. संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१७. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१८. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 


(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१, दिनांक ३१.०३.२०२३ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 
जिल्हा क्रीडा संकुले 
अ.क्र. जिल्हा क्रीडा संकुल मान्य यापूर्वी विहित मर्यादेत सुधारीत वितरीत करावयाचा 
अंदाजपत्रकीय | वितरीत केलेले अनुदान | शा.नि.दि.२३.०३.२०२२ निधी 
रक्‍कम (लाखात) अन्वये विहित अनुदान (रु.लाखात) 
(लाखात) मर्यादा 
(लाखात) 
| 9 | ? 2 8 Y रद 
| a | जिल्हा क्रीडा संकुल, बुलढाणा १७०२.२७ ११४५.०० १५००.०० १००.०० 
2 | जिल्हा क्रोडा संकुल, नाशिक २८१७.५५ ४३१.०० १५००.०० १००.०० 
3. | जिल्हा क्रोडा संकुल, छत्रपती १७१०.०० ४३१.०० १५००.०० ५०.०० 
संभाजीनगर 
एकूण रु. २५०.०० 
(अक्षरी रुपये दोनठी पन्नास लक्ष फक्त) कता 
Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 
RA N S | N G DN: CN = RANSING ANANDRAO DERE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


A N A N D R AO D E R E EL eae” EDUCATION 


Date: 2023.03.31 12:33:51 +05'30' 


(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 


(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१, दिनांक ३१.०३.२०२३ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-ब 
विभागीय क्रीडा संकुल 
अ.क्र. | जिल्हा क्रोडा मान्य वितरीत केले विहित मर्यादे एकूण | सुधारीत शा.नि.दि. वितरी 
संकुळ | अंदाजपत्रकीय | विशेषनिधी वितरीत केलेले | वितरीत २३ मार्च, २०२२ | करावयाचा निधी 
रक्‍कम रुपये अनुदान निधी रुपये | अन्वये अनुज्ञेय (लाखात) 
(लाखात) (लाखात) (लाखात) (लाखात) | अतिरिक्‍त अनुदान 
(लाखात) 
az २? ? & व रद ४१ A 
६ विभागीय ६५१३.४७ | रु.८७८.०६ लक्ष ३४०६.८१ ४७७८.६३ | 3०००.०० ११२९ .०० 
क्रीडा (न्यायालयीन भरणा व अनुज्ञेय 
क्रीडा सूतगिरणी कामगारांची = iil ac 
P संकुल ait एकूण अनुदान 
स > देणी] + रु.२४ कोटी + उपरोक्त 
जि.छत्रपती रु.४९३.७६ लक्ष शा.नि.नुसार अतिरिक्‍त 
संभाजीनगर (सूतगिरणी कामगारांची अनुज्ञेय रु.३० कोटी = 
संभाजीनगर. देणी = एकूण अनुज्ञेय रु.५४ कोटी 
एकूण रु.१३७१.८२ अनुदान) 
लक्ष इतका निधी 
अनुज्ञेय अनुदान 
मर्यादे व्यतिरिक्त 
मंजूर आहे. 
(अक्षरी रुपये अकरा कोटी, एकोणतीस लक्ष फक्‍त) Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 
RA N S | N G DN: CN = RANSING ANANDRAO DERE, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


A N A N D R AO D E R E eee SPH ARIMENT EDUCATION AND 


Date: 2023.03.31 12:34:04 +05'30' 


(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


